कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर 
विद्यार्थ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या 
विविध शुल्कांसंदर्भात शासनास 
शिफारस करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८२/विशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १५ जुले, २०२१. 


प्रस्तावनाः- 

कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक शुल्काबाबत, शुल्क नियामक प्राधिकरण (FRA) 
द्वारा शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली 
दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजी दूरहः्य प्रणालीद्वारे बेक आयोजित करण्यात आली. सदर 
बैठकीमध्ये कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक शुल्काबाबत, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने 
शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली व चर्चेअंती सचिव, शुल्क 
नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध 
शुल्कांसंदर्भात अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना 
करण्यात येत आहेः- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
ie . | श्री.चेतामणी जोशी, सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई अध्यक्ष 
२. ।सह सचिव((मशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

३. | डॉ.धनराजमाने, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य 
४. | डॉ.अभयवाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई सदस्य 
५. | डॉ. बळीराम गायकवाड, कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य-सचिव 
समितीची कार्यकक्षा:- 


कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाला असल्याने 
विविध संघटना, पालक-विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून शुल्क कपात करण्याबाबत 
शासनाकडे निवेदनांद्वारे मागणी करण्यात येत आहे. तसेच शौक्षणिक संस्थांकडूनही शुल्क कपात न 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८२/विशि-३, 


करण्याबाबत निवेदने प्राप्त होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध 
शुल्कांसंदर्भात विद्यार्थी-पाळक यांच्यावरील आर्थिक भार कमी करता येईल किंवा कसे, तसेच असे 
करताना शौक्षणिक संस्थांनाही त्याची जास्त झळ पोहोचू नये यादृष्टीने अभ्यास करुन योग्य 
सुवर्णमध्य साधून काही उपाययोजना करता येईल किंवा कसे याबाबत अभ्यास करणे. तसेच 
कोव्हिड-१९ प्रादुर्भावाच्या कालावधीतील पारंपारीक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबत 
विद्यापीठे तसेच शासकीय/ अनुदानित/ विनाअनुदानित संस्था/महाविद्यालयातील शुल्काबाबत 
(शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क व इतर शुल्क, इ.) शिफारस करणे. 


सदर समितीने आपल्या ठिफारश्ींसह सविस्तर अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर 
करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१५१७५६५६७१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


क Digitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 
p k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
raviInKuMar eas 
25.4. 9९0०4०: (0d7406426b2f08c9317bea 
2458ec1f92, 
serialNumber=8f18625adb482a7ee25 12cea93ce697388c95a99c89e4 1 e85c 
ulabrao Pawar त नवस 
Date: 2021.07.15 17:58:09 --05'30' 
(प्रविणकुमार पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रतः- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई 
७. सह सचिव (मशि) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


